Dura Oxygen Cylinders चा पुरवठा न 
केल्याबाबत मे. आशीर्वाद इंडस्ट्रियल गॅसेस 
एलएलपी यांना ०१ वर्षाच्या कालावधीसाठी 
काळया यादीत टाकण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०२१/प्र.क्र.२२७/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २३ डिसेंबर , २०२१. 


वाचा :- 
१) सहसंचालक आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई यांचे पत्र क्रआआसे/खरेदी कक्ष/३५])॥४ 
Oxygen Cylinder/2248/20249 दि.१५.०८.२०२१ 
२) सहसंचालक आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई यांचे पत्र क्रआआसे/खरेदी HPei/34Dura 
Oxygen Cylinder/3§&28/2029 दि.०६.१२.२०२१ 
3) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक ०४.०८.२०२१ रोजीची मान्य टिप्पणी. 


प्रस्तावना:- 
सहसंचालक आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई कार्यालय यांनी त्यांच्या दिनांक १५.०८.२०२१ व 
दि.०६.१२.२०२१ च्या प्रस्तावात नमूद केल्यानूसार Dura Oxygen Cylinders चा पुरवठा न केल्याबाबत 
मे. आशीर्वाद इंडस्ट्रियल गॅसेस एलएलपी यांना ०१ वर्षाच्या कालावधीसाठी काळया यादीत 
टाकण्याबाबतची बाब झासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

कोविड- १९ च्या उपचारासाठी रुग्णांना ऑक्सिजनची कमतरता भासू नये यासाठी 
ऑक्सिजनचा साठा करण्यासाठी झासनाच्या मान्यतेने Dura Oxygen Cylinders खरेदीसाठी लघु 
निविदा प्रसिध्द करण्यात आली होती. निविदा प्रक्रियेनुसार निविदेतील एकमेव पात्र निविदाधारक मे. 
आशीर्वाद इंडस्ट्रियल गॅसेस एलएलपी यांना दि.०५.०४.२०२१ च्या कार्यादेशानुसार २०० Dura Oxygen 
Cylinders चा पुरवठा करण्यासाठी आदेश देण्यात आले होते कंपनीस देण्यात आलेल्या आदेशानुसार 
मे. आशीर्वाद इंडस्ट्रियल गॅसेस एलएलपी यांनी पुरवठापूर्व तपासणीसाठी कळविले असता तज्ञ समिती 
मार्फत दि. १२.०४.२०२१ रोजी पुरवठापूर्व तपासणीसाठी 34 Dura Oxygen Cylinders तपासणीसाठी 
तयार होते. त्यानुसार त्यांना 34 Dura Oxygen Cylinders चा पुरवठा करण्यास परवानगी देण्यात 
आली होती. ३५ सिलेंडरर्सच्या पुरवठ्यास परवानगी देण्यात आल्यानंतर मे आशीर्वाद इंडस्ट्रियल गॅसेस 
एलएलपी यांनी ३५ RIA SHA तात्काळ पुरवठा करणे अपेक्षित होते. तथापि पुरवठादाराने पुरवठा केला 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०२१/प्र.क्र.२२७/आरोग्य-८ 


नाही. तसेच उर्वरीत पुरवठ्यासाठी पुरवठापूर्व तपासणीसाठी देखील कळविले नाही. तसेच त्यांनी सुरक्षा 
ठेव रक्‍कम व १.५ टक्के रक्‍कम देखील जमा केलेली नाही. 


०२. मे. आशीर्वाद इंडस्ट्रियल गॅसेस एळएलपी यांनी पुरवठा न केल्यामुळे त्यांचे कार्यादेश रद्द 
करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते आयुक्त यांनी मे आशीर्वाद इंडस्ट्रियल गॅसेस एलएलपी यांना 
तीन दिवसांची अंतिम संधी देण्यात यावी असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार मे. आशीर्वाद इंडस्ट्रियल 
गॅसेस एलएलपी यांना दि. २८.०६.२०२१ च्या पत्रानुसार कळविण्यात आले होते.तरी देखील मे. 
आशीर्वाद इंडस्ट्रियळ गॅसेस एलएळलपी यांनी पुरवठा केलेला नाही. त्यानुसार मे. आशीर्वाद इंडस्ट्रियल 
गॅसेस एलएलपी यांना Dura Oxygen Cylinders साठीचे कार्यादेश रद्द करून त्यांना काळया यादीत का 
टाकण्यात येऊ नये याबाबत दि. २६. ०७.२०२१ रोजीच्या पत्राद्वारे विचारणा करण्यात आली होती. मे 
आशीर्वाद इंडस्ट्रियल गॅसेस एलएलपी यांनी समाधानकारक स्पष्टीकरण सादर न केल्यामुळे त्यांना एक 
वर्षाच्या कालावधीसाठी काळया यादीत टाकण्याचे सहसंचाळक आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई यांनी 
त्यांच्या दि. ०६.१२.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार मे. आशीर्वाद इंडस्ट्रियल गॅसेस 
एलएळलपी या कंपनीस एक वर्षाच्या कालावधीसाठी काळया यादीत टाकण्यास झासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


०३. सदर प्रस्तावासाठी आयुक्‍त,आरोग्य सेवा संचालनालय,मुंबई यांनी त्यांच्या दि.०४.०८.२०२१ 
रोजीच्या टिप्पणीन्वये मान्यता दिलेली आहे. तसेच या बाबतची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा 
तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई , सहसंचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय , 
मुंबई व कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१११०२१५०७४३७६१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR 
LAXMANRAO, 


LA H A N F DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b38 

V | J AY KU M A R 0c78f1 1ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71 
DA717A6A7250, 
serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF595 

| AX M A N RAO 5AAFSDCBFDD2C053872C04B5E467 1EF77EC30, 
cn=LAHANE VIAYKUMAR LAXMANRAO 
Date: 2021.12.23 14:18:30 +05'30' 


(वि.ल.लहाने) 
सहसचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 


१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०२१/प्र.क्र.२२७/आरोग्य-८ 


) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
) सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यास्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 

६) सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) 

) 
) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 
अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

१०)निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

११)अधिकक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 
१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


